RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ७८ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट १ ९ , २०१६ / श्रावण २८ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १२१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महिला व बालविकास विभाग 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 
बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम , २००६ . 

क्रमांक बालवि . २०१४ / प्र.क्र . ६७ / का -९.- बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ ( २००७ चा ६ ) याच्या कलम १६ ची पोट- कलमे 
( १) व ( ३ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांकरिता, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग-एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकारांचा, उक्त अनुसूचीच्या भाग- दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्ती व मर्यादांच्या 
अधिनतेने वापर करण्यासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी ( नागरी ) यांना आपापल्या संबंधित प्रकल्प क्षेत्रावर अधिकारिता असणारे बाल 
विवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून याद्वारे नियुक्त करीत आहे, आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट - कलम ( २) च्या प्रयोजनांसाठी 
बाल विवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याला सहाय्य करण्याकरिता संबंधित बालविकास प्रकल्प ( नागरी ) या अंतर्गत नेमलेल्या अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांचीदेखील 
नियुक्ती करीत आहे. 

अनुसूची 


. 


भाग एक 


बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी पुढील अधिकारांचा वापर करील 
( एक ) बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी हा , केवळ बाल विवाह प्रकरणांमध्ये त्याच्याकडील पोलीस अधिकाऱ्याच्या अधिकारांचा 

वापर करील. तथापि , अशा ठिकाणी भेट देतांना आवश्यक वाटल्यास ते पोलीस अधिकाऱ्यांची मदत घेऊ शकतात . 
( दोन ) बाल विवाह विधीपूर्वक लावण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी त्यास योग्य वाटेल अशी कारवाई करणे . 
( तीन ) अभिकथित आरोपी व्यक्तींवर प्रभावीपणे खटला चालविण्यासाठी साक्षी पुरावे गोळा करणे . 
( चार ) या अधिनियमान्वये व्यथित व्यक्ती व तिचे नातेवाईक किंवा तिच्यासोबत असणारी व्यक्ती किंवा अन्य व्यक्ती यांच्या हक्कांविषयी 

माहिती पुरविणे. 
( पाच ) राज्य विधी सहाय्य सेवा प्राधिकरणामार्फत व्यथित व्यक्तींना कायदेशीर सहाय्य पुरविणे. 


भाग चार - अ - १२१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १ ९, २०१६ / श्रावण २८ , 


शके १ ९ ३८ 


( सहा ) निवारा गृहांविषयी व्यथित व्यक्तीला माहिती देणे आणि आवश्यक असल्यास , न्यायालयाची कार्यवाही प्रलंबित असतांना 

अथवा व्यथित व्यक्तीच्या सुरक्षेच्या प्रयोजनासाठी निवारागृहामध्ये त्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था करणे . तसेच, 
( सात ) त्याच्या अधिकारितेच्या क्षेत्रामध्ये बाल विवाह विधीपूर्वक लावण्याची शक्यता टाळण्यासाठी जागरुकता निर्माण करणे . 


भाग दोन 


बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी हा , पुढील शर्ती व मर्यादांच्या अधिनतेने, उपरोक्त भाग- एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकारांचा वापर 


करील : 


( एक ) बाल विवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास केवळ त्याच्या अधिकारितेच्या क्षेत्रामध्ये उपरोक्त अधिकारांचा वापर करता येईल . 
(दोन) बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी सद्भावनापूर्वक अधिकाराचा वापर करील. 
( तीन ) बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी , बळी पडलेल्या व्यक्तीला ( बालकाला ) सहाय्य करण्यासाठी अधिकारांचा वापर करील. 
( चार ) बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी केवळ बाल विवाहाच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस अधिकाऱ्याच्या अधिकारांचा वापर करील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स्मिता निवतकर , 


शासनाच्या उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १ ९, २०१६ / श्रावण २८ , 


शके १ ९ ३८ 


३ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
3rd Floor, New Administrative Building , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th August 2016 

NOTIFICATION 


PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT, 2006 . 

No. Balvi- 2014 /CR -67/Desk - 9.- In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and 
( 3 ) of section 16 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007), the Government of 
Maharashtra hereby appoints the Child Development Project Officers (Urban ) to be the child 
Marriage Prohibition Officer having jurisdiction over the area of their respective project to exercise 
the powers as specified in Part I of the Schedule appended hereto , subject to the conditions and 
limitations as specified in Part II of the said Schedule , for the purposes of the said Act ; and 
hereby also appoints the Anganwadi Supervisors , appointed under the respective Child 
Development Project (Urban ) to assist the Child Marriage Prohibition Officer for the purposes of 
sub - section (2 ) of section 16 of the said Act. 


Schedule 


PART - I 


The Child Marriage Prohibition Officer shall exercise the following powers , namely : 

(i) The Child Marriage Prohibition Officer shall exercise his powers of police officer 

only in Child Marriage cases . However , if required they can take help of Police 

Officers while visiting such places . 
(ii) To prevent solemnization of Child Marriage by taking such action as he may deem fit. 
( iii) To collect evidence for the effective prosecution of the alleged accused persons. 
(iv ) To provide the information about the rights of aggrieved person and his relatives or 

the person accompanying him or other person under the Act. 
(v ) To provide legal aid to the aggrieved person through the State legal Aid Services 

Authority ; 
( vi) To inform the aggrieved person about the shelter homes and if required , arrange 

for their shelter in shelter home for the purpose of safety of the aggrieved person 

during the pendency of the proceedings of the court or otherwise ; 
(vii ) To keep vigilance in the area under his jurisdiction eliminating the possibility of 
solemnization of child marriage . 

PART - II 


The Child Marriage Prohibition Officer shall exercise the powers as specified in Part I above , 
subject to the following conditions and limitations , namely : 

(i) The Child Marriage Prohibition Officer may exercise above powers only in the area 

of his jurisdiction . 
(ii ) The Child Marriage Prohibition Officer shall exercise the power in good faith . 
(iii) The Child Marriage Prohibition Officer shall exercise the powers to support the 

victim (Child ). 
(iv ) The Child Marriage Prohibition Officer shall exercise the powers of Police Officer 

only in Child Marriage Cases. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SMITA NIVATKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


